महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०१८/प्रक्र.९३/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२ 
दि.१३/०२/२०१९ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMuvK), हिंगोली शहर, जि.हिंगोली येथे सद्धाव मंडप 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
TlH. MsDP-93/922/209¢-MsDP-MOMA, दि १०/१२/२०१८ 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MsDP-93/94/2098-MsDP-MOMA, दि १६/०१/२०१९. 
३. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांचे पत्र जा.क्र.जिनिस/अल्प/>॥॥1५/॥</सभा 
/२०१८-१९/कावि/५०६, दिनांक २०/११/२०१८. 


ज्ञापन 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित 
शाक्‍तिप्रदान समितीने दि. ०३/१२/२०१८ रोजी झालेल्या १० व्या बैठकीत हिंगोली जिल्हयातील हिंगोली शहर येथे 
अल्पसंख्याक समाजासाठी सद्भाव मंडप बांधकामाच्या रु.१४६.०० लाख इतक्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. (२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामधे केंद्र 
शासनाचा एकूण हिस्सा रु.८८.०० लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा ५८.०० लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने सदभाव मंडप बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
(रु. लाखात) 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव युनिटची = झासनाच्या केंद्र राज्य एकूण 
संख्या प्रमाण मान्यते नुसार प्रती । हिस्सा | हिस्सा 
युनिट खर्च 

Lt हिंगोली शहर, | ६०:४० १४६.००.०० ८८.०० ८.०० १४६.०० 

जि.हिंगोली येथे 

सद्भाव मंडप 

बांधकाम 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडून प्राप्त दिनांक २०/११/२०१८ 
च्या प्रस्तावास अनुसरुन हिंगोली, जि.हिंगोली येथे ०१ सद्भाव मंडप बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी हिंगोली arex, जि.हिंगोली येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप बांधकामासाठी 
संदर्भ क्र. (३) अन्वये १५५.०० लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली शहर येथे रु. १४६.०० लाख इतक्या किंमतीच्या सद्धाव मंडप 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार हिंगोली शहर येथे सद्भाव मंडप 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९३/ का.०७, 


बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रु. १४६.०० लाख (रुपये एक कोटी SAAN लाख 


फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


5.९७. Name of work Administrative approval Rs. (॥ Lakh) 
2 4 
(A) | Construction of Sadbdav Mandap 11932662.00 
Royalty Charges 115124.00 
Quality Testing Charges 130550.00 
TOTAL) 12178336.00 
(B) | Cost of Septic Tank 221785.00 
iii. Royalty Charges 644.00 
i Quality testing Charges 20100.00 
Total (B) 242529.00 
(c) | Cost of Non-SSR Items 324961 .00 
Total (०) 324961.56 
(D) | Add 5% for contigencies 00.00 
Add 12% for GST 1529499.19 
Add 0.50% for Labour insurance 63729.13 
Add 2% for Archtecture Charges+ 18% GST 260945.00 
Total (D) 1854177.13 
Total (A+B+C+D) | 14599999.00 
Say Rs | 146.00 Lakh 
सदर अंदाजपत्रकातील दर हे सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत आहेत. 
अटी व शर्ती 

१. सद्धाव मंडप बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक 
मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

२. सद्धाव मंडप बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या 
तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, हिंगोली मार्फत करण्यात यावे. 

३. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, हिंगोली यांनी सद्भाव मंडप बांधकाम करण्यासाठी आव्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता 
करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे 
शासनास अवगत करावे. 

४. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

५. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ सद्भाव मंडप बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा 
आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद , हिंगोली यांनी wera मंडप बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य 
हिऱ्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाळ (QPR) विहीत 
नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

६. मुख्याधिकारी, नगर परिषद , हिंगोली यांनी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction 
Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 

७. मुख्याधिकारी, नगर परिषद , हिंगोली यांनी ०१ सद्धाव मंडप बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत 


बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९३/ का.०७, 


8. 


८. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या 
टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रेमासिक प्रगती अहवाल 
(अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

९. नगर परिषद, हिंगोली यांचेमार्फत सद्भाव मंडपाचे व्यवस्थापन करण्यात येईल, 

१०. सद्भाव मंडप बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगर 
परिषद,हिंगोली यांची राहील. 


११. सद्भाव मंडप बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात यावी :- 
a) जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 
आ) कार्य कारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 
इ) मुख्याधिकारी, नगर परिषद, हिंगोली. 


१२. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रम (PMIVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार अज्ञा आशयाचा woe तसेच 
काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी ,अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित विकास कामास 
मान्यता मिळालेला दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा अंदाजित खर्च 
इत्यादिंचा तपज्लील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्शनास येईल अशा पद्धतीने लावावा. 


केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार सद्भाव मंडप बांधकामातंर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई- 


१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७ 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


कि 


प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, महाराष्ट्र 


सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. 


प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२१३१७१११६४११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu. 0५ ती 


|608386299383001 


4.20=2fde: 

शि 02331b77751, 
serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf18beb12425455f4 

Ta d V | 856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 

Date: 2019.02.25 11:28:52 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

४. जिल्हाधिकारी, हिंगोली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९३/ का.०७, 


५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

६.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

८.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, हिंगोली .... आपणांस विनंती आहे की, उक्त आदेशांतील 
आपणांशी संबंधित निर्देशांवर आपणांकडून आव्यक ती सर्व कार्यवाही प्राथम्याने करण्यात यावी. 

९. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, हिंगोली. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 

१२.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


